प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एएससी १५१५/प्र.क्र.१५९/१४-अ, 
खोली क्र. ५५७/५५९ (विस्तार), पाचवा मजला ,मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : Qo एप्रिल, २०१९. 


संदर्भ:- १. शासन आदेश समक्रमांक दि. १८.०७.२०१६ 
२. शासन समक्रमांकित दि.९.५.२०१७ व दि.३०.५.२०१८ चे आदेठा 
३. मा.मुख्यमंत्री सचिवालयाची टिप्पणी दि.२२.१.२०१९ 


आदेश 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.१८.७.२०१६ च्या शासन आदेशान्वये श्री.उ.पु.देशपांडे आणि श्री.अ.गु.भोगले, 
निम्नश्रेणी लघुलेखक यांची पदोन्नती होऊन, ते प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या मुख्यमंत्री सचिवालयात उच्चश्रेणी 
लघुलेखक पदावर त्यांना प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. 
२. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र.२ येथील अनुक्रमे दि.९.५.२०१७ च्या शासन आदेशान्वये त्यांच्या प्रपत्र बढतीस 
दि.१७.१.२०१८ पर्यंत,दि.३०.५.२०१८ च्या शासन आदेशान्वये दि.१७.१.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.१७.१.२०१९ रोजी संपुष्टात आल्याने त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी संपुष्टात 
आल्याच्या दिनांकापासून पुढील १ वर्षाकरीता (दिनांक १७.१.२०२० पर्यंत) अथवा मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असेपर्यंत 
यापैकी जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत त्यांच्या प्रपत्र बढतीस या आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग 
१ | २ ३ ee स्स्स 
pa | श्री.उ.पु.देशपांडे उच्चश्रेणी लघुलेखक सामान्य प्रशासन विभाग 
२ श्री.अ.गु.भोगले उच्चश्रेणी लघुलेखक नियोजन विभाग 


३. उपरोक्त परि.क्र.२ मधील नमूद प्रपत्र बढतीच्या मुदतवाढीचा कालावधी संपल्यानंतर श्री.देशपांडे आणि 
श्री.भोगले यांनी त्यांच्या मूळ विभागातील रिक्‍त पदावर हजर होणे आवश्‍यक आहे. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४२०१५१४३७५५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Gajanan Bhimrao 
Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.उ.पु.देशपांडे, उच्चश्रेणी लघुलेखक (सामान्य प्रशासन विभाग) 
श्री.अ.गु.भोगळले, उच्चश्रेणी लघुलेखक (नियोजन विभाग) 


१. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा/का.२१) /नियोजन विभाग 
२. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा/का.२१) /नियोजन विभाग. 
3. निवडनस्ती (का-१४अ). 


